कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल 
देण्याच्या योजनेसाठी सन २०१७-१८ मध्ये 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी -२०१७/प्र.क्र.१८७/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: 39 मार्च, २०१८ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.१८.०४.२०१७ 
२. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग यांचे पत्र 2-3/209/AS|-ES, 
दि.१८.०५.२०१७ 
३. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. सांख्यिकी-२०१७/प्र.क्र.१४८/११-अ, 
दि.२७.१२.२०१७ 
४. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य -२०१७/प्र.क्र.२५/११-ओ, 
दि.१२.०३.२०१८ 
५. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग यांचे पत्र 2-3/209/AS|-ES, 
दि.२३.०२.२०१८ 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.सां.-५/टीआरओ/१४/२०१७, दि.२६.०२.२०१८ 
प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र राज्यातील कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याची योजना या योजनेकरिता 
केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्याकरिता उपरोक्‍त दिनांक १८.०५.२०१७ 
च्या पत्रान्वये रु.२५७.०० लाख इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिळेली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने 
महाराष्ट्र राज्यातील कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याची योजना या योजनेकरीता 
रु.२५७.०० लाख इतक्या रकमेस दि. २७.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली 
आहे. 
२. महाराष्ट्र राज्यातील कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याची योजना या १०० टकके केंद्र 
पुरस्कृत योजनेतील ५८ अस्थायी पदे दिनांक १ मार्च, २०१८ ते ३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
उपरोक्त दिनांक १२.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


३. महाराष्ट्र राज्यातील कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याची योजना ही योजना १०० 
टक्के केंद्र पुरस्कृत असून केंद्र शासनाकडून दि. २३.०२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेसाठी सन 
२०१७-१८ या वर्षासाठी चौथा हप्ता रु.६०.७२ लाख केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. अनुषंगाने रु.६०.७२ 
ora इतकी रक्कम मासिक निधी वित्तीय प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन देण्याची विनंती कृषि 
आयुक्तालयाने केली आहे. आता कृषि आयुक्तालयाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र राज्यातील कृषिविषयक 
आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याची योजना या योजनेसाठी चौथ्या हप्त्याव्दारे केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
झालेला रु.६०.७२ लाख इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी -२०१७/प्र.क्र.१८७/११-ओ 


शासन निर्णय : - 


महाराष्ट्र राज्यातील कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याची योजना ही १०० टकके केंद्र 
पुरस्कृत असून या योजनेकरिता सन २०१७-१८ साठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या चौथ्या हप्त्याची 
रु.६०.७२ लाख इतकी रक्कम पुढील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रुपये लाखात) 


सन २०१७-१८ मध्ये वितरीत करावयाची 
बाबनिहाय रक्‍कम 
(चौथा हप्ता) 
६०.७२ 


00,00 


00,00 


00,00 


00,00 


६०.७२ 


२. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा - 


"मागणी क्रमांक डी-३, २४०१, पीक संवर्धन, 

(00) (१११) कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी 

(००) (०९) कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याची योजना, 

(१०० टक्‍के केंद्र पुरस्कृत) (२४०१ २५६९)" 
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ५ 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या (अर्थोपाय शाखा) अनौपचारीक संदर्भ क्र. १६९, 
दि.३१.०३.२०१८ नुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी -२०१७/प्र.क्र.१८७/११-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११८५९२७२४०१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun 

Vishnupant Joshi 

Date: 2018.04.02 12:48:58 +05'30' 
(अ.वि.जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

. कृषि संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

. सहाय्यक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. 


वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


१०.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
११.प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२. सहसचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई-४०० ०३२ 


१३.कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 03 
१४.निवड नस्ती, का.११-ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


